नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी 
त्यांच्याबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्‍तींना 
देण्यात येणाऱ्या रोख बक्षिसांच्या 
रकमेमध्ये वाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- एनएएक्स ०४१४/प्र.क्र.९२/वि.शा.१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०१५ 
वाचा :- शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक एनएएक्स ०४१४/प्र.क्र.९२/वि.शा.१ ब, दिनांक 
८ ऑगस्ट, २०१४. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


खबरे जिवाची जोखीम पत्करुन नक्षलवाद्यांच्या कारवायांसंबधी माहिती गोळा करीत 


असतात. नक्षलवादी कारवायांसंदर्भात शासनास मदत करण्यास इतर लोकांनाही प्रोत्साहन 
मिळावे या उद्देशाने खबऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रकमेत झासन निर्णय क्रमांक 
एनएएक्स ०४१४/प्र.क्र.९२/वि.शा.१ ब, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१४ अन्वये वाढ करण्यात आली 
आहे. 

सदर शासन निर्णयामधीळ अट (अ) - “जर वरीलप्रमाणे दिलेल्या माहितीची परिणती 
संबंधित नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात झाली नाही तर माहिती देणाऱ्या Ba कसलेही 
बक्षिस देण्यात येऊ नये.” ऐवजी 

“अट अ) जर वरीलप्रमाणे दिलेल्या माहितीची परिणती, संबंधित नक्षलवाद्यांना अटक 
करण्यात झाली नाही किंवा केलेल्या कारवाईत नक्षलवादी मारले गेले नाहीत तर माहिती 


देणाऱ्या व्यक्तिस कसलेही बक्षिस देण्यात येऊ नये” असे वाचावे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक :-- एनएएक्स ०४१४/प्र.क्र. ९ २/वि .शा.१ब 
२. तसेच सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ “सदर योजना ह्या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होईल, पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असणार नाही.” ऐवजी 


परि.३. “सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी दि.०१.०१.२०१३ पासून करण्यात 


यावी.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२१३१३५६०८२६२९ 
असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jayant 


J ay a nN t acct aoe Baliram Bhoir, 
कि C = IN, S = MAHARASHTRA, 0 
= GOVERNMENT OF 

Baliram — ७९५५५७ sone 

री Date: 2015.02.13 15:14:22 

Bhoir +080 
( जयंत भोईर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण / शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


~~ ae टोर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक :- एनएएक्स ०४१४/प्र.क्र.९२/वि.शा.१ ब 


सर्व जिल्हाधिकारी 


. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, sates विरोधी अभियान, नागपूर 

. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर 

. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

. सर्व पोलीस अधिक्षक 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १-३ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
. निवडनस्ती (वि.शा.१ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


